सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी 
क्र. व्ही-२ (०१)(०४) THEM आयुक्तालय 
(अनिवार्यो (२४२५ ००५८) या मुख्य 
लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१ 


वाचा :- आयुक्त Gare), नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या-७(१)/पुनर्विनियोजन/२०२०-२१/१६१८/२०२१, 
दिनांक १२ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. व्ही-२ (०१)(०४) वस्रोद्योग आयुक्तालय (अनिवार्य)(२४२५ ००५८) या मुख्य लेखाशीर्षातर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये “१३ कार्यालयीन खर्च” अंतर्गत करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद त्या 
बाबीखाळील खर्च भागविण्याकरिता अपुरी असल्यामुळे “११ देशांतर्गत प्रवास wad” या बाबीखालील बचत 
झालेल्या तरतुदीपैकी रु.३,००,०००/-(रुपये तीन लाख फक्त) इतकी रक्‍कम खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार 
त्याच मुख्य लेखाशिर्षाखाळील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या “१३ कार्यालयीन खर्च” या बाबीखाली 
पुनर्वितरित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रक्‍कम कमी करावयाची बाब रक्‍कम (रुपये) रक्‍कम अधिक | रक्‍कम (रुपये) 
करावयाची बाब 
१ | ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ३,००,०००/- १३ कार्यालयीन | ३,००,०००/- 
खर्च 
एकूण ३,००,०००/- ३,००,०००/- 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र१७२/२०२१/व्यय-२, दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३२६१४१०१७७२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gauri Rahul 
Mhaske 


(गौरी. रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षक), मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9७१/टेक्स-२ 


३) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई ४ 
) आयुक्त Garr), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) वित्त विभाग, (व्यय-२/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


